वर्ष ८ , अंक ४८ ] 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


प्राधिकृत प्रकाशन 

बुधवार , सप्टेंबर २१ , २०२२ / भाद्रपद ३० , शके १ ९ ४४ 

[ पृष्ठे ६ , किंमत : रुपये १८.०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ- नागपूर विभागीय पुरवणी 


भाग १ - अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५६७ . 


असाधारण 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


नगर विकास विभाग 

मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ , दिनांक - १ ९ सप्टेंबर , २०२२ . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


. 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


अधिसूचना 


क्रमांक टिपीएस -२४१ ९ - २२०८ - प्र.क्र.८८-२०२० - नवि - ९ : 

ज्याअर्थी , नागपूर शहराची सुधारित विकास योजना , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( १ ९ ६६ चा महा . 
क्र . ३७ वा ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग क्र . टिपीएस -२४ ९६ 
२६४३ - प्र.क्र .३०० ( अ ) -९ ७ - नवि - ९ , दि . ०७ जानेवारी , २००० अन्वये भागशः मंजूर व क्र . टिपीएस - २४००-१६२८ - प्र.क्र.२००-२००० - नवि - ९ , 
दि . १० सप्टेंबर , २००१ नुसार अंतिमतः मंजूर करण्यात आलेली असून ती अनुक्रमे दि . ०१ मार्च २००० व दि . २१ सप्टेंबर , २००१ पासून अंमलात आली 
आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ' असे संबोधले आहे ” ) 
; 

ना . - एक - अ -१ ( १६ ९९ ) . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २१ , २०२२ / भाद्रपद ३० , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेत , मौजा भामटी मधील खसरा क्र.९ / १० / ३५ / १ / १ आराजी १.७१ हेक्टर , खसरा क्र . ९ / १० / ३५ / १ / २ 
आराजी १.६२ हेक्टर आणि खसरा क्र.९ / १० / ३५ / ४ / १ आराजी ०.१८ हेक्टर एकूण आराजी ३.५१ हेक्टर जमीन ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले 
आहे ) शेती तथा ना - विकास विभागात ( यापुढे “ उक्त वापर विभाग ” असे संबोधले आहे ) समाविष्ट आहे ; 


२ 


आणि ज्याअर्थी , नागपूर महानगरपालिका , नागपूर नियोजन प्राधिकरण ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ' असे संबोधले आहे ) म्हणून , त्यांच्या 
सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्र . ३३० , दि . २ ९ जानेवारी २०१ ९ नुसार उक्त जागा उक्त भूवापर विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचे 
ठरवून , त्याअनुषंगाने , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप कलम ( १ ) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करुन दि .१ ९ सप्टेंबर २०१ ९ च्या पत्रान्वये 
फेरबदल प्रस्ताव मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ( यापुढे " प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , आवश्यक त्या चौकशी नंतर व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल काही 
अटींसह मान्य करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , जमिनीच्या मालकानी सन २०२२-२३ या वर्षातील बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार येणा - या रक्कमेच्या ५ % दराने येणा - या अधिमूल्य 
रक्कमेपैकी ५० % शासनास देय असलेली अधिमूल्याची रक्कम रुपये २०,४८,०७७ / - आणि रुपये ३६,००० / - सहायक संचालक , नगर रचना , नागपूर 
शाखा , नागपूर यांचेकडील लेखाशिर्षामध्ये दिनांक २४ जून २०२२ आणि दिनांक २१ जुलै २०२२ रोजी जमा केलेली आहे . आणि नियोजन प्राधिकरणास 
देय असलेली ५० % अधिमूल्याची रक्कम रुपये २०,४८,०७७ / - आणि रुपये ३६,००० / - आयुक्त , नागपूर महानगरपालिका , नागपूर यांचेकडे दिनांक २३ 
जून २०२२ आणि दिनांक २१ जुलै २०२२ रोजी जमा केलेली आहे . 


आता , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करुन उक्त 
विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास खालील अटीस अधिन राहून शासन पुढील प्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दि . ०७ 
जानेवारी , २००० विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे . 


“ उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दि . ०७ जानेवारी , २००० च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचितील . शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा 
समावेश करण्यात येत आहे ” 


नोंद 

मौजा भामटी येथील खसरा क्र.९ / १० / ३५ / १ / १ आराजी १.७१ हेक्टर , खसरा क्र.९ / १० / ३५ / १ / २ आराजी १.६२ हेक्टर आणि खसरा क्र . ९ / १० / 
३५/४/१ आराजी ०.१८ हेक्टर असे एकूण आराजी ३.५१ हेक्टर जागा शेती तथा ना- विकास विभागातून वगळण्यात येत आहे व मुक्त झालेली जागा 
नकाशात दर्शविल्यानुसार , खालील अटीस अधिन राहून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


अट क्र . १- उपरोक्त मूलभूत सुविधांचा विकास क्रमाने करताना एकूण अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्प्याने होत असताना अर्जदारावर , एकूण जागेच्या 
भूखंड विक्रीवर खालीलप्रमाणे बंधन राहील . आयुक्त , नागपूर महानगरपालिका , नागपूर यांनी सदर बाबीवर नियंत्रण ठेवावे . 


( क ) अभिन्यास अंतिमतः मंजूर झाल्यावर 

( ख ) सुमारे ४० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
( ग ) सुमारे ६० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर . 
( घ ) सुमारे ८० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर . 
( ड ) सुमारे १०० % मुलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 


एकूण भूखंडांपैकी २५ % भूखंडांची विक्री अनुज्ञेय राहील . 
एकूण भुखंडांपैकी ५० % भूखंडांची विक्री अनुज्ञेय राहील . 
एकूण भूखंडांपैकी ७५ % भूखंडांची विक्री अनुज्ञेय राहील . 
एकूण भूखंडांपैकी ९ ० % भूखंडांची विक्री अनुज्ञेय राहील . 
एकूण १०० % भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 


अट क्र . २- नागपूर शहराच्या प्रचलित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार , फेरबदलाखालील जमिनींच्या रेखांकनात आवश्यक खुल्या जागेव्यतिरिक्त , 
१० % सुविधा क्षेत्र म्हणून सोडणे बंधनकारक राहील . 


अट क्र.३- फेरबदलाखालील जमिनींसाठी आवश्यक त्या सर्व मुलभूत सेवा - सुविधा जमिन मालकांनी / विकसनकर्त्यांनी स्वखर्चाने विकसित करुन 
पुरविणे बंधनकारक राहील . 

अट क्र.४- फेरबदलाखालील जागेसाठी शुध्द व पुरेशा प्रमाणातील पाणीपुरवठा स्वखर्चाने करण्याची जबाबदारी जमिन मालकांची राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २१ , २०२२ / भाद्रपद ३० , 


उपरोक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणा - या विकास योजना भाग नकाशाची प्रत , आयुक्त , नागपूर महानगरपालिका , नागपूर यांच्या कार्यालयांत 
कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरीकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी उपलब्ध राहील . 


सदर अधिसूचना विभागाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध राहील . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


भाग १ - अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५६८ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 , Date - 19th September , 2022 


THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT , 1966 

NOTIFICATION 


शके १ ९ ४४ 


No.TPS - 2419-2208 - C.R.88-2020 - UD - 9 : 


देवदत्त रहाणे , 
कार्यासन अधिकारी . 


Whereas , Revised Development Plan of Nagpur City has been sanctioned by the Government vide 
Urban Development " Department's Notification No. TPS - 2496-2643 - CR - 300 ( A ) -97 - UD - 9 , dated 7th Janu 
ary , 2000 and finally sanctioned by the Government vide Notification No.TPS - 2400-1628 - CR - 200-2000 
UD - 9 , dated the 10th September , 2001 & has come into force with effect from the 1st Márch , 2000 & 21st 
September , 2001 respectively ( hereinafter referred to as the said Development Plan " ) under section 31 ( 1 ) 
of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) ( hereinaf 
ter referred to as " the said Act " ) : 


And whereas , in the said Development Plan , land bearing Khasra No. 9/10/35/1/1 area 1.71 Hector , 
Khasra No. 9/10/35/1/2 area 1.62 Hector & Khasra No. 9/10/35/4/1 area 0.18 Hector total area 3.51 Hector 
of Mouje Bhamati ( hereinafter referred to as " the said Land " ) , are included in Agricultural Zone ( hereinafter 
referred to as " the said zone " ) ; 


And whereas , the Nagpur Municipal Corporation , Nagpur ( hereinafter referred to as " the said Planning 
Authority " ) , vide its General Body Resolution No. 330 , dated the 29/01/2019 has resolved to delete the said 
land from the said Zone and to include the same in Residential Zone and accordingly submitted to the 
Government , for its sanction , a modification proposal as per the provisions of sub section ( 1 ) of Section 37 
of the said Act , ( hereinafter referred to as " the Proposed Modification " ) vide its tetter dated 11/09/2019 ; 


And whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that the proposed Modification should be sanc 
tioned with some conditions ; 


And whereas , the Land Owners of the said lands have deposited Rs.20,48,077 / - & Rs.36,000 / - to 
wards the 50 % Government share of 5 % premium amount as per the value of the said lands as prescribed 
in the Annual Statement of Rates ( ASR ) for the year 2022-23 in the Government Treasury on 24/06/2022 & 
dt . 21/07/2022 through the Assistant Director of Town Planning , Nagpur Branch , Nagpur and remaining 
50 % of the 5 % premium amount Rs . 20,48,077 / - & 36,000 / - payable to the Planning Authority has been 
deposited with the Commissioner , Nagpur Municipal Corporation , Nagpur on dt . 23/06/2022 & dt . 21-07-2022 ; 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २१ , २०२२ / भाद्रपद ३० , 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub section ( 2 ) of Section 37 of the 
said Act , the Government hereby , sanctions the Proposed Modification subject to condition and for the 
purpose amends the aforesaid Notification dated the 04th January , 2000 as follows ; 


" In the Schedule of Modifications appended to the Notification dated 07th January , 2000 sanctioning 
the said Development Plan , the following new entry shall be added after the last entry . " 


ENTRY 


शके १ ९ ४४ 


" The land bearing Khasra No. 9/10/35/1 area 1.71 Hector , Khasra No. 9/10/35/1/2 area 1.62 Hector & 
Khasra No. 9/10/35/4/1 area 0.18 Hector total area 3.51 Hector of Mouje Bhamati is deleted from Agricul 
ture Zone and land thus released , is included in Residential Zone as shown on the plan , subject to the 
conditions mentioned specified below " 


Condition No. 1 - If the land is proposed to be developed by way of plotted layout , then sale of plots under 
such layout shall be monitored by the Commissioner , Nagpur Municipal Corporation , Nagpur 
in relation to development of basic amenities as per the stages given below. 


( a ) After final approval of layout 
( b ) After completion of 40 % basic Amenities . 
( c ) After completion of 60 % basic Amenities . 
( d ) After completion of 80 % basic Amenities . 
( e ) After completion of 100 % basic Amenities . 


sale of 25 % of the total plots shall be permissible . 
sale of 50 % of the total plots shall be permissible . 
sale of 75 % of the total plots shall be permissible . 
sale of 90 % of the total plots shall be permissible . 
sale of 100 % of the total plots shall be permissible . 


Condition No.2 - In the layout of the said Land , 10 % Amenity Space shall be provided in addition to 
compulsory open space , as per the prevailing Development Control Regulations for Nagpur . 
Condition No.3 - It is compulsory for the land owner / developer , to provide all the Basic Amenities required 
for the land under modification at his own cost . 


Condition No. 4- It is compulsory for the land owner / developer to provide safe and sufficient water supply 
for the land under modification at his own cost . 


A copy of the Notification , along with the part plan showing the aforesaid sanctioned modification , 
shall be available for inspection of the general public , in the office of the Commissioner , Nagpur Municipal 
Corporation , Nagpur during office hours on all working days for a period of one month . 

This Notification shall also be available on the Urban Development Department's web site 
www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DEODATTA RAHANE , 
Section Officer . 


भाग १ - अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५६ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २१ , २०२२ / भाद्रपद ३० , 


अध्यक्ष , नगर पंचायत , यांजकडून 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अंतर्गत विकास नकाशात किरकोळ फेरबदल करण्याबाबत . 

क्रमांक १२३० - नर - नपंम - २०२२ 

नगर पंचायत महादुला विकास योजना टिपीएस - २४१८-१०५३- प्र.क ३२१ ( अ ) - २०१८ - नवि -० ९ . दि . ३१ जानेवारी , २०१ ९ अन्वये भागशः मंजुरी 
झालेली असून ती दिनांक ०४ मार्च , २०१ ९ पासून अंमलात आलेली आहे . 


अ.क्र 


१ 


महादुला नगर पंचायत , जि . नागपूर न.प. ची विशेष सभा दिनांक १३ / ९ / २०२२ ठराव क्र . ० ९ अन्वये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना 
अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये खालील प्रमाणे मंजूर विकास नकाशात किरकोळ फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे . 

अनुसूची 


( १ ) 


मंजूर विकास योजनेप्रमाणे वापर 

( २ ) 

मौजा महादुला प . ह . क्र . १३ NH ४७ च्या बाजूने सर्व्हे नं . २३/४ 
मधिल काही भागात महादुलाच्या अंशतः मंजूर विकास 
आराखडयामध्ये शॉपिंग सेंटर ( आरक्षण क्रमांक २४ ) आणि ट्रक 
टर्मिनस ( आरक्षण क्रमांक २५ ) म्हणून दर्शविलेली आहे . 


शके १ ९ ४४ 


५ 


उपरोक्त प्रादेशिक किरकोळ फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नगर पंचायतीच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत जनतेच्या अवलोकनार्थ खुला 
ठेवलेला आहे . 


महादुला : 

दिनांक २० सप्टेंबर २०२२ . 


प्रस्तावित वापर 
( ३ ) 

मौजा महादुला प.ह. क्र . १३ NH ४७ च्या बाजूने सर्व्हे नं . २३ / ४ 
मधिल काही भागात असलेले महादुला अंशतः मंजूर विकास 
आराखडयातील शॉपिंग सेंटर आणि ट्रक टर्मिनस आरक्षणाऐवजी 
निवासी झोन ( येलो झोन ) प्रस्तावित करणे आहे . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये जाहिर करण्यात येते की , उपरोक्त फेरबदल संबधी कोणत्याही 
हरकती वा सूचना असल्यास ही अधिसूचना , महाराष्ट्र शासन राजपत्रात , वर्तमानपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून ३० दिवसांचे आत नगर पंचायत कार्यालयात 
कार्यालयीन वेळात सादर कराव्यात . 


भाग १ - अ ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५७० . 


उक्त किरकोळ फेरबदला बाबतचा प्रस्ताव संचालक , नगर रचना , पुणे तथा महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग , मुंबई ह्यांना मंजुरीस्तव सादर 
करण्यापूर्वी नागरीकांकडून आलेल्या सूचना व हरकतीचा नगर पंचायतीत फेरविचार करण्यात येईल . 


BY PRESIDENT , NAGAR PANCHAYAT 


राजेश रंगारी , 
अध्यक्ष , 

नगर पंचायत महादुला , 
जि . नागपूर . 


Minor Modifaction under Section 37 ( 1 ) of Maharastra Regional and Town Planning Act , 1966 
No. 1230 - TP - NPM - 2022 

The Development Plan of Mahadula has been sanctioned under TPS 2418-1053 - C.R.321 ( A ) -2018 
UD - 09 , dated 31st January , 2019 and same has come into force with effect from 04th March 2019 , 


" Now , the Nagar Panchayat Mahadula , Dist . Nagpur has passed Resolution No. 9. Dated 13/09/2022 
in General Body Meeting and decided to make the Minor Modification to the , sanctioned Development Plan 
ना . - एक - अ -२ ( १६ ९९ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २१ , २०२२ / भाद्रपद ३० , शके १ ९ ४४ 
under Section 37 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 as under : - 

SCHEDULE 


६ 


Sr. No. 

( 1 ) 

1 . 


Use as Development 

( 2 ) 

Mouza Mahadula , P.H. No.13 insome 
part of area of Survey No.23 / 4 along 
NH47 there is Reservation For Shopping 
Center ( Reservation No.24 ) and Truck 
Terminus ( Reservation No.25 ) in Mahadula 
Partly sanctioned Development Plan . 


Proposed Minor Modification 
( 3 ) 


Mouza Mahadula , P.H. No.13 some part 
of area of Survey No.23 / 4 along NH47 
Reservation For Shopping Center and 
Truck Terminus in Mahadula Partly 
sanctioned Development Plan . included 
in Residential Zone ( Yellow Belt ) . 


The Plan showing the proposed modification is kept open in the office of the Nagar Panchayat Mahadula 
during the office hours on all working days for inspection of public . 


Now , in pursuance of Section 37 ( 1 ) of the said Act . it is hereby notified that any person having any 
objection or suggestion regarding the proposed modification may communicate in writing to the President , 
Nagar Panchayat , Mahadula within a period of 30 ( Thirty ) days from the date of publication of the notifica 
tion in " Maharashtra Government Gazette " . 


Mahadula : 

Dated the 20th September 2022 . 


The suggestions / objections received from the public will be considered , by Nagar Panchayat , Mahadula 
before submitting the proposal of Minor Modification to the Government Urban Development Department 
Mumbai and Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune for sanction . 


RAJESH RANGARI , 
President , 

Nagar Panchayat , Mahadula , 
Distt . Nagpur . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


